जिल्हा व सत्र न्यायालय, ठाणे येथील न्यायालयीन 
इमारतीमध्ये अग्निशमन यंत्रणा उभारणी 
/अग्निप्रतिंधक उपाययोजना करण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र.अग्नियं ०५२४/प्र.क्र.१२८/कार्यासन ११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १० जून, २०२४ 
वाचा : १. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.80/0/६०५४/१९८६(त8 /॥०॥/९०९/२०४९१, 
दि.१७/४/२०२४ 
२. जिल्हा व सत्र न्यायालय, ठाणे यांचे पत्र क्र.प्रशा/२३८०/२०२४, दि.२२/३/२०२४ 
३. कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग, ठाणे यांचे पत्र क्र.काअ/ठाविवि/२०३२/सन२०२४, 
दि.१८/३/२०२४ 


प्रस्तावना : 


जिल्हा व सत्र न्यायालय, ठाणे येथील न्यायालयीन इमारतीमध्ये अग्निशमन यंत्रणा उभारणी / 

अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना करण्याकरीता रु.३,३१,१९,३३२/- (प्रत्यक्षात रु.३,५८,०७,७६४/-) इतक्या 
रकमेच्या अंदाजपत्रकास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव मा.उच्च न्यायालयाने संदर्भीय अ. क्र.१ येथील 
पत्रान्वये सादर केला आहे. अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना राबविणेबाबतच्या कामांची अंदाजपत्रके 
अग्निशमन अधिकारी, ठाणे यांचेकडून प्राप्त अहवाल व प्रत्यक्ष पहाणी करुन राष्ट्रीय इमारत बांधकाम 
संहिता-२०१६ च्या पार्ट-४ टेबल २.३ नुसार "व्यावसायिक इमारत” अंतर्गत आव्यक असणारी यंत्रणा 
पुरविणेनुसार तयार करण्यात आली असल्याचे कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (विद्युत), 

ठाणे यांच्या संदर्भ क्र.३ च्या पत्रात नमूद केळे आहे. सदर सन २०२२-२०२३ च्या दरसूचीवरील 

अंदाजपत्रक संबंधित शाखा अभियंता (विद्युत) यांनी तयार केली असून संबंधित उप अभियंता (विद्युत), 

कार्यकारी अभियंता (विद्युत), मुख्य अभियंता (विद्युत तसेच प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, ठाणे यांनी 

साक्षांकित केली आहेत. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी सदर अंदाजपत्रक 
तपासून काही बदलांसह प्रशासकीय मान्यतेस सहमती दर्शविली आहे. त्यानुसार जिल्हा व सत्र न्यायालय, 
ठाणे येथील न्यायालयीन इमारतीमध्ये अग्निशमन यंत्रणा उभारणी / अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना 

करण्याबाबतच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


जिल्हा व सत्र न्यायालय, ठाणे येथील न्यायालयीन इमारतीमध्ये अग्निशमन यंत्रणा उभारणी / 
अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे एकूण रु.३,४१,४३,०८७/- (एकूण रुपये तीन 
कोटी एकेचाळीस लाख त्रेचाळीस हजार सत्याऐंशी फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास/खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अग्नियं ०५२४/प्र.क्र.१२८/कार्यासन ११ 


oe epee अंदाजपत्रकीय सार्वजनिक बांधकाम 
किंमत (रुपये) विभागाने परिगणित 
केलेली रक्‍कम (रुपये) 
रह तळमजला, पहिला मजला व दुसऱ्या मजल्याचे २,१२,८४,३२० २,१२,८४,२३२० 
फायर फायटींग सिस्टिम, फायर अलार्म, 
स्प्रिकलर सिस्टिम 
२ १५०००० लिटरची भूमीगत पाण्याची टाकी ५६,००,००० ५६३००,००० 
बसविण्यासाठी स्थापत्य विभागाची तरतूद 


एकूण रक्‍कम २,६८,८४,३२० २,६८,८४,३२० 

भाववाढ (१०%) (५%) 

२६,८८,४३२ १३,४४,२१६ 

४% आकस्मिक खर्च ११,८२,९१० १०,७५,३७३ 

१८% सीजीएसटी व एसजीएसटी ५०,५२,१०२ ४८,३९,१७८ 
एकूण रक्‍कम ३,३१,१९,३३२ ३,४१,४३,०८७ 


२. जिल्हाव सत्र न्यायालय, ठाणे येथील न्यायालयीन इमारतीमध्ये अग्निहामन यंत्रणा उभारणी / 
अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना करण्यासाठी येणारा खर्च "मागणी क्रमांक जे-१, २०१४- न्यायदान, (००) 
१०५- दिवाणी व सत्र न्यायालये, (०२) जिल्हा व सत्र न्यायाधिश - (०२) (०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
(२०१४ ०१७२) (अनिवार्य), २७ लहान बांधकामे” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व आवश्‍यकतेनुसार 


त्या त्या आर्थिक वर्षासाठी अ०वऱयक तेवढी निधीची तरतूद विहित पध्दतीने करुन त्याद्वारे भागवावा. 


३. सदर कामाची निविदा मागविण्यापूर्वी अग्नीशमन अधिकारी यांनी निश्चित केलेल्या उपाय 
योजनांमधील कामे असल्याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,ठाणे यांची 
राहील. प्रचलित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन ई-निविदा प्रक्रीया सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून 
राबविण्यात यावी व या प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने इतर अनुषंगिक कार्यवाही पूर्ण करावी. 

४. प्रस्तुत शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.१५२/२०२४/इमा.२ 
दि.१०/५/२०२४अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 
पहिला,उपविभाग-तीन, अनुक्रमांक ४,परिच्छेद क्र.२७(२)(अ) मधील तरतुदीनुसार प्रशासकीय विभागास 


प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ 3 पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः अग्नियं ०५२४/प्र.क्र.१२८/कार्यासन ११ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०६१२१५५८५८१९१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


HEMANGI AJIT 


SHETYE : 
(हेमांगी शोट्ये ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्र्त 
१) प्रबंधक (निरिक्षणे २), मा.उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, 
२) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, ठाणे, 
3) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई 
४) महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई. 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी , ठाणे 
६) वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई, 
७) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई, 
८) विधि व न्याय विभाग (का.२३), मंत्रालय, मुंबई, 
९) निवडनस्ती (कार्यासन ११) 


पृष्ठ 3ऊ पैकी 3 


